सन २०१५-१६ मध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१) अंतर्गत मंजूर Construction of bridge 
cum storage tank at kachargad या कामाच्या 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.५१/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०७/०६/२०१८ 
वाचा- 
१) आदिवासी विकास विभागाचे पत्र क्र.केंद्रीय -२०१५/प्र.क्र.१८/का.१९,दि.२३.०३.२०१५ 
२) जनजातीय कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र..५०.११०१५/५(१४/२०१५-७७-, 
दि.१९.०६.२०१५, दि.०२.०९.२०१५ व दि.२९.१२.२०१५ 
3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१५/प्र.क्र.६२/का-१९ 
दि. ३०/०१/२०१६ 
४) आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक, यांचे पत्र क्र. विकेंस-२०१५/प्र.क्र.३९/का.८(५), 
दि.०९/०३/२०१८ 
प्रस्तावना - 
राज्य शासनाच्या दि.२३.०३.२०१५ च्या प्रस्तावास अनुसरून केंद्र शासनाकडून वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये 
भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत सन २०१५-१६ करीता रु. १२७८४.०० लक्ष निधी उपलब्ध करण्यात 
आला असून सदर निधी खर्चासाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वाचा क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. यातील Tourism Development - kachargad Devasthan,salekasa ,Dist- 
Gondia या योजनेकरीता केंद्र शासनाने एकुण रु. ३२६.७६ लक्ष मंजूर करुन वितरीत केले आहेत. या पैकी 
Construction of bridge cum storage tank at kachargad and dhanrgaon, Dist Gondia याबाबतचा रु. 
992.03 लक्ष किंमतीचा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी 
अंदाजपत्रकासहीत वाचा क्र. ४ वरील पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर मंजूर निधीच्या मर्यादेत आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 
प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे Construction of bridge cum storage tank at kachargad and 
dhanrgaon, Dist Gondia या कामाच्या रु. 992.63 लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना खाळील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
AH. | कामाचे वर्णन अंदाजपत्रकीय रक्‍कम (रुपये) 
ia Construction of bridge cum storage tank at | ७७,६८,१००/- 


kachargad-4 


2 Construction of bridge cum storage tank at | ३५,०५,४००/- 
kachargad (Dhanrgaon)-2 
एकूण १,१२,७३,५००/- 


झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.५१/का-१९ 


२. या कामांची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती / नियमांचे पालन करुन करण्यात यावी. तसेच 
अंमलबजावणी यंत्रणेने बांधकामासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ,आर्थिक व भौतिक अहवाल अपर 
AYR SI विकास,नागपूर यांच्यामार्फत शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. प्रस्तुतची कामे पूर्ण 
झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सदरील काम केंद्रीय योजनेतून पूर्ण केले असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा. 
सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या कार्यकारी अभियंता, लघूसिचन (जलसंधारण) विभाग, 
गोंदिया यांचे मार्फत करण्यात यावी. 
३. सदर शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक अनौसंदर्भ- 
६२/जल-१, दि.०२/०४/२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग- तीन , परीच्छेद (२)२७ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०७१२०९३५५१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कं ह Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
A h R DN: jovernment harashtra, ou=TDD Department, 
jitsingh 2 
2.5. e75be611413980d3efebe7cde81ad571ab119e8360b7b 
की 526! ९00099, 
serialNumber=32168d3 1c7d800af039db3657f6a0 1 d233033f3f7c1 6b7c 
R ajput Peeps क लाय 
Date: 2018.06.07 12:09:40 4-05'30' 
(अ.रा.राजपूत) 
.रा. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
३. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
४. प्रधान सचिव,वित्त विभाग यांचे स्वीय werd, Fass, Hag 
५. प्रधान सचिव /सचिव, जलसंधारण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
६. आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 
७. सहसचिव/ उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. अपर आयुकक्‍त,आदिवासी विकास,नागपूर 
९. कार्यकारी अभियंता, लघूसिंचन (जलसंधारण) विभाग, गोंदिया 
१०. प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,देवरी,जि.गोंदिया. 
११. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


